बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस 
उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या, दिग्रस 
ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.८९/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०१ जूलै, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः बैठक-१५१६/ 
प्र.क्र.६०/टेक्स-१ (अ), दिनांक २० जूले, २०१८. 
२.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्रमांकः शाभाभा-१११७/ 
प्र.क्र.८९/टेक्स-१ (अ), दिनांक ३१ मार्च, २०२१. 
शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील दिनांक ३१ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामधील, परिच्छेद ३ (५) अन्वये, 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक 
मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरीत उपरोक्‍त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या नावासमोरील 
रकमेच्या २०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे याऐवजी आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचाळक मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे 
वितरीत उपरोक्त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या नावासमोरील रकमेच्या 4% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे 
तारण मिळवावे असे वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१॥//.॥६8॥0व859॥[8.90०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७०११७१००७०००२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sakharam Dina 
Kharat 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.८९/टेक्स-१ (आ) 


A) 


. महाळेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(४ प्रती). 

५. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१५. व्यवस्थापक, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., दिग्रस. 

१६. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१७. अध्यक्ष, रामदास आठवले मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी मर्या ,दिग्नस , 

ता.दिग्रस ,जि.यवतमाळ. 

१८. निवड नस्ती (टेक्स १ अ). 


o 


पृष्ठ २ पैकी २ 


